श्री.प्र.स.नंदनवार, सेवानिवृत्त सहायक 
संचालक, नगर रचना यांच्या प्रकरणी शासन 
नुकसान भरपाईची रक्कम निर्लेखित 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-टिपीव्ही-१५२००१/४९९/प्र.क्र.८५/भाग-२/०१/नवि-२७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
चौथा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक:- ०५ मार्च, २०२१. 


वाचा: १) नगर विकास विभाग, ज्ञापन क्र.टिपीव्ही-१५/२००१/४९९/प्र.क्र.८५/२००१/नवि-२७, 
दि.१९.०६.२००१. 
2) नगर विकास विभाग, शासन आदेडा क्र.टिपीव्ही-१५२००१/४९९/प्र.क्र.८५/ 
भाग-२/०१/नवि-२७, दि.०५.०३.२०२१. 

प्रस्तावना :- 

श्री.प्र.स.नंदनवार, सेवानिवृत्त सहायक संचालक, नगर रचना यांच्या प्रकरणी शासन 
नुकसान भरपाईची श्री.नंदनवार यांच्या हिऱ्याच्या रु.४,१४,३५४/- मधून मृत्यु-नि-सेवा उपदानाच्या 
रकमेतून रु.२,१६,६२५/- कपात करणे व उर्वरित रक्कम रु.१,९७,७२९/- निर्लेखित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. या संदर्भात पुढील निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- 

श्री.प्र.स.नंदनवार, सेवानिवृत्त सहायक संचालक, नगर रचना यांच्या प्रकरणी शासन 
नुकसान भरपाईची श्री.नंदनवार यांच्या हिऱ्याच्या रु.४,१४,३५४/- मधून मृत्यु-नि-सेवा उपदानाच्या 
रकमेतून रु.२,१६,६२५/- कपात करुन व उर्वरित रक्‍कम रु.१,९७,७२९/- (अक्षरी रुपये एक लाख 
सत्त्याण्णव हजार Adal एकोणतीस फक्त) निर्लेखित करण्यास या द्वारे मान्यता देत आहे. 
२. हा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-एक च्या 
अ.क्र.२५(क) नियम १४६ नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये व वित्त 
विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२७०/०८/व्यय-३, दि.१३.१०.२००८ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
ee सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३०५१०३६५०१७२५ असा आहे. हा निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार Toned by VUAY KARBHARI CHAUDHARI 
Date: 2021.03.05 15:04:11 +05'30' 
(विजय चौधरी) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर. 

संचालक, नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, --------- 

संबंधित अधिकारी / कर्मचारी. (संचाळक, नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग, महाराष्ट्र 
राज्य,पुणे यांचे मार्फत) 

५) निवड नस्ती, नवि-२७. 


